प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मौजे कुंभारी 
ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर येथील रे-नगर 
हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन यांच्या 
Appointment of PR Agency to prepare Case 
Study & prepare documentary to promulgate 
"Ray Nagar Model" करिता महाराष्ट्र निवारा निधीतून 
रुपये २ कोटी इतका निघी रे-नगर फेडरेशनला उपलब्ध 
करून देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : 


रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी Hea, यांचे दिनांक ०४.०३.२०२४ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन, सोलापूर यांनी वाचा अन्वये 
Appointment of PR Agency to prepare Case Study & prepare documentary to 
promulgate "Ray Nagar Model" under PMAY Scheme for Affordable Housing या 
शीर्षाखाली सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रुपये 2 कोटी इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्यासाठी रे-नगर DSI, सोलापूर यांना महाराष्ट्र निवारा निधीतून रुपये २ कोटी इतक्या 
निधीस मान्यता देण्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करण्यात आली होती. 


सदर प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री महोदयाची मान्यता प्राप्त झाली असून, रे-नगर हौसिंग को. 
ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन, सोलापूर यांनी प्रस्तावित केलेल्या Appointment of PR 
Agency to prepare Case Study & prepare documentary to promulgate "Ray Nagar 
Model" under PMAY Scheme for Affordable Housing या शीर्षाखाली सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन, सोलापूर यांना 
महाराष्ट्र निवारा निधीतून रुपये २ कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन, सोलापूर यांनी प्रस्तावित केलेल्या 
केलेल्या Appointment of PR Agency to prepare Case Study & prepare documentary 


to promulgate "Ray Nagar Model" under PMAY Scheme for Affordable Housing 
याकरिता रुपये 2 कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी Hae) रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी 


Wd: 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9०/गृनिधो-२ 


SIM, सोलापूर यांना महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरित करण्यास एक विशेष बाब म्हणून 


यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, म्हाडा प्राधिकरणाने आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


२. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत रे-नगर फेडरेऱशनमार्फत राबविण्यात येत 
असलेल्या Appointment of PR Agency to prepare Case Study & prepare documentary 
to promulgate "Ray Nagar Model" under PMAY Scheme for Affordable Housing करिता 
वितरीत करण्यात येत असलेल्या रुपये 2 कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) इतक्या निधीचा 
यथायोग्य विनियोग रे- नगर फेडरेशन कडून करण्याची जबाबदारी म्हाडा प्राधिकरण व 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 


सदर प्रकरणी रे-नगर हौसिंग को. ऑपरेटीव्ह सोसायटी फेडरेशन, सोलापूर यांना सदर 
निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून एक विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत असल्याने, सदरहू बाब 
पूर्व उदाहरण म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा संकेतांक २०२४०९१६१७२८४६०५०९ असा आहे. 
तसेच सदरचा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJU GULABRAO AMBADEKAR 

R A LA R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0cal 17db55046daef08cffda987ea722840725027a3993410a 
८98८4७990८, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AQEE20C9BC84D 1B68846640737AE7DE6E57C4DDDB08 
701COFA67003815071B38, cn=RAJU GULABRAO AMBADEKAR 
Date: 2024.09.16 17:30:13 +05'30' 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, (पत्राने) 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 


गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 


. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

. महालेखापाल, १ व २. महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

. मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. संबंधित कोषागार अधिकारी. 

. अध्यक्ष / सचिव रे-नगर को. ऑपरेटीव्ह हौसींग सोसायटी, मौजे कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर, 


जि. सोलापूर. 


. निवडनस्ती /गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


